मिठन 2020 ऑलिम्पिक - निधी वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१८१/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : ०४ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः केआरए-२०१५/प्र.क्र.२०७/क्रीयुसे-१, 
दिनांक १६.१०.२०१५. 
२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिक्रीपी/मि२०२०ऑ/ 
२०१९-२०/का-११/७३५, दिनांक १८/९/२०१९. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अर्थस-२०१९/प्र.क्र. ९२/ अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


टोकीयो जपान येथे सन २०२० मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त 
खेळाडूंचा सहभाग होऊन, कमीत कमी २० पदके महाराष्ट्राला मिळण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार 
करुन त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्याकरीता शासन निर्णय दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०१५ अन्वये 
सहसंचालक (क्रीडा) यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात आली. सदर समितीने 
२०२० ऑलिम्पिक साठी महाराष्ट्रातील १६ निवडक खेळातील संभाव्य प्रतिभा संपन्न खेळाडूंच्या 
निवडीसाठी पात्रता व निकष निश्चित करुन खेळाडूंची निवडीस अंतिम स्वरुप देणे इत्यादी संदर्भातील 
कृती आराखडा तयार करण्याचे ठरविण्यात आले. 


मिहान २०२० ऑलिंपिक कार्यकारी समितीची दिनांक ६/८/२०१९ रोजी बैठक झाली. सदर 
बैठकीत संभाव्य खेळाडूंच्या क्रिडा कामगिरीच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन, सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात निधी वाटप करण्याकरीता ५२ खेळाडूंची वर्गवारीनिहाय निवड करण्याबाबत समितीने शिफारस 
केली आहे. सदर खेळाडूंना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संबंधात खास शिक्षणाचा 
दर्जा वाढविणे (ऑलम्पिक अभियान) या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१८१/क्रीयुसे-१ 


खालील विवरणामध्ये दर्शविलेल्या बाबीसाठी रु. २५७.०० लक्ष (रुपये दोन कोटी सत्तावन्न लक्ष फक्त) 
एवढी तरतूद वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


खर्चाच्या बाबी 


अ. खर्चाची बाब अंदाजित 
क्र अपेक्षित खर्च 


खेळाडूंना वितरित करावयाची रक्‍कम 


सन २०१९-२० मध्ये ४२ खेळाडूंना वितरित करावयाचे रु. २,२३,००,०००/- 
La अर्थसहाय्य (सोबत परिशिष्ट “अ” प्रमाणे .) 


नव्याने समावेश करण्यात येणाऱ्या Io खेळाडूंना आर्थिक रु. ३४,००,०००/- 
2 | सहाय्य (सोबत परिशिष्ट “ब” प्रमाणे.) 
एकूण रु. २,५७,००,०००/- 


२. सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संबंधात खास शिक्षणाचा दर्जा 
वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान) याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.१०००.०० लक्ष एवढया तरतुदी मधून 
सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 

|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बॅक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 
विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, 
(०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्या व पुरस्कार, (०९) (०९) राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संबंधात खास 
शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान), ३१ सहाय्यक अनुदाने वेतनेतर, (२२०४-५३६८)”* या 
SERNA या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 

४. वित्त विभाग दिनांक ८/७/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१८१/क्रीयुसे-१ 


पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
५. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ८/७/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांना अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०४१२५१४१६२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque 
Kazi 
Date: 2019.11.04 12:56:28 +05'30' 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
८. महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
९. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१०. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
१२. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१८१/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट - “अ 


दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०१९ चे सहपत्र. 


शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१८१/क्रीयुसे-१, 


सन २०१९-२० मध्ये संभाव्य खेळाडूंपैकी ४२ खेळाडूंना वितरित करावयाचे अर्थसहाय्य 


अ.क्र खेळाडूचे aid । खेळ प्रकार वर्गवारी । मान्य केलेले अर्थसहाय्य 
hee | राही सरनोंबत शूटिंग अ रु. ५०.०० लक्ष 
२ | प्रविण जाधव आर्चरी अ रु. ५०.०० लक्ष 
३ | प्रार्थना ठोंबरे लॉन टेनिस अ रु. ५.०० लक्ष 
४ मधुरिका पाटकर टेबल टेनिस अ रु. ५.०० लक्ष 
५ | पूजा सहस्रबुध्दे टेबल टेनिस अ रु. ५.०० लक्ष 
६ | सनिलश]ोटटी टेबल टेनिस अ रु. ५.०० लक्ष 
७ । राहूल आवारे कुस्ती अ रु. ५.०० लक्ष 
८ | Saar कुस्ती अ रु. ५.०० लक्ष 
९ । सुरज कोकाटे कुस्ती अ रु. ५.०० लक्ष 
१७० | विक्रम कु-हाडे कुस्ती अ रु. ५.०० लक्ष 
हिप १ | क्रतुजा भोसले टेनिस अ रु. ५.०० लक्ष 
१२ | चिरागशोटटी बॅडमिंटन अ रु. ५.०० लक्ष 
१३ | तेजस्विनी सावंत शूटिंग अ रु. ५.०० लक्ष 
१४ | स्वप्नील कुसाळे शूटिंग अ रु. ५.०० लक्ष 
१५ | हिनासिध्दू शूटिंग अ रु. ५.०० लक्ष 
१६ | सिध्दांथ थिगांलिया अँथलेटिक्स अ रु. ५.०० लक्ष 
१७ | स्वाती गाढवे अँथलेटिक्स ब रु. ३.०० लक्ष 
१८ । अर्चना आढाव अँथलेटिक्स ब रु. ३.०० लक्ष 
१९ | दुर्गा देवरे अँथलेटिक्स ब रु. ३.०० लक्ष 
२० । दिशानित्रे रिदमिक जिम्नॅस्टिक ब रु. ३.०० लक्ष 
२१ «| आदिती दांडेकर रिदमिक जिम्नॅस्टिक ब रु. ३.०० लक्ष 
२२ । विराज परदेशी मॉर्डन पेन्टेथलॉन क रु. २.०० लक्ष 
२३ | आयोनिका पॉल शूटिंग ब रु. ३.०० लक्ष 
२४ | पूजा घाटकर शूटिंग ब रु. ३.०० लक्ष 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१८१/क्रीयुसे-१ 


२५ | सौरव इगवे कुस्ती ब रु. ३.०० लक्ष 
२६ | शशिकला आगाठो सायकलींग q रु. 3.00 लक्ष 
२७ | स्वाती शिंदे कुस्ती ब रु. ३.०० लक्ष 
२८ । हर्षद वाडेकर वेटलिफटींग क रु. २.०० लक्ष 
२९ । प्रितम खोत कुस्ती क रु. २.०० लक्ष 
३० | अजिक्य दुधारे तळवारबाजी क रु. २.०० लक्ष 
३१ | मयांक चाफेकर मॉर्डन पेन्टेथळॉन क रु. २.०० लक्ष 
३२ । उत्कर्षकाळे कुस्ती क रु. २.०० लक्ष 
३३ | किसनतडवी अँथलेटिक्स क रु. २.०० लक्ष 
३४ । युगाबिरनाळे जलतरण ड रु. १.०० लक्ष 
३५ | त्रिशा कारखानीस जलतरण ड रु. १.०० लक्ष 
३६ | ओम अवस्थी डायव्हिंग ड रु. १.०० लक्ष 
३७ | अंकितागोसावी अँथलेटिक्स ड रु. १.०० लक्ष 
३८ । वैदेही देऊळकर जिम्नॅस्टिक ड रु. १.०० लक्ष 
३९ | सनिष आंबेकर टेबल टेनिस ड रु. १.०० लक्ष 
vo | रविंद्र कोटियान टेबल टेनिस ड रु. १.०० लक्ष 
४१ | अंकिता गुंड कुस्ती ड रु. १.०० लक्ष 
४२ | मोनिका आथरे अँथलेटिक्स ड रु. १.०० लक्ष 
एकूण रु. २२३.०० लक्ष 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी तेवीस लक्ष फक्त) 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2019.11.04 12:56:53 +05'30' 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१८१/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट - “ब” 
शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक क्रीडायो-२३१९/प्र.क्र.१८१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०१९ चे सहपत्र. 


सन २०१९-२० मध्ये नव्याने समाविष्ट १० खेळाडूंना वितरित करावयाचे अर्थसहाय्य 


अ.क्र खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार | वर्गवारी | मान्य केलेले अर्थसहाय्य 
(रु.लाखात) 

१ | श्वेता शोरर्वेकर सेलिंग अ रु. ५.०० लक्ष 
२ सुरज करकेरा हॉकी अ रु. ५.०० लक्ष 
३ श्लोक रामचंद्रन बॅडमिंटन अ रु. ५.०० लक्ष 
४ श्रध्दा तळेकर जिम्नॅस्टिक्स | ब रु. ३.०० लक्ष 
५ सिध्देशञ पांडे टेबलटेनिस | ब रु. ३.०० लक्ष 
६ पूर्वा बर्वे बॅडमिटन ब रु. ३.०० लक्ष 
9 सोनबा गोंगाणे कुस्ती ब रु. ३.०० लक्ष 
८ साक्षी म्हस्के वेटलिफटींग | ब रु. ३.०० लक्ष 
९ अजिंक्य बालवडकर | मॉर्डनपेन्टेथलॉन | क रु. २.०० लक्ष 
१७ | मालविका बनसोड बॅडमिंटन क रु. २.०० लक्ष 

एकूण रु. ३४.०० लक्ष 

(अक्षरी रुपये चौतीस लक्ष फक्त) 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2019.11.04 12:57:12 +05'30' 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


